सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, 
गट "अ" या पदावर सरळसेवेने 
नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक- डीपीपी-०९१६/प्र.क्र.२४३/पोल-१०, 
दुसरा मजला, मंत्रालय, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मुंबई ४०० 03२. 
दिनांक :- २५ जुले, २०१८ 


वाचा :- शासन आदेशा क्रमांक - डीपीपी-०९१६/प्र.क्र.२४३/पोल-१०, दि.३०.०६.२०१८ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्त नमुद शासन आदेश क्रमांक :- डीपीपी-०९१६/प्र.क्र.२४३/पोळ-१०, दिनांक ३० 
जून, २०१८ मधील परिच्छेद २ मधील अटी व शार्ती मधील अनुक्रमांक १२ 
"उमेदवारांची पदस्थापना सदर शासन निर्णयात दर्शविण्यात आलेल्या ठिकाणीच 
करण्यात येईल व जिल्हांतर्गत व्यवस्था म्हणून संबंधित सहाय्यक संचालक व सरकारी 
अभियोक्ता यांच्याकडुन इतरत्र करण्यात येणार नाही, याबाबतची दक्षता संचालक, अभियोग 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी घ्यावी." 


ऐवजी 
"उमेदवारांची पदस्थापना सदर शासन आदेशात दर्शविण्यात आलेल्या जिल्हयात कुठेही 
संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई हे करतील." 
असे वाचण्यात यावे. 


3. सदर WI शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७७५/""/.॥8॥/99॥॥॥9.90०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०१८०७२५१३१८२३३२२९ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


ode=4( 
edd 7e1 dfc6b- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Kishor Ok ch ocr han one 
Shyamrao cree 
Bhalerao a 
(किशोर शामराव भालेराव) 
उप सचिव (विधि), गृह विभाग, 
महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 

३. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन १२ व १६बो), मंत्रालय, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः डीपीपी-०९१६/प्र.क्र.२४३/पोल-१० 


४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई /नागपूर. 


५. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. अपर मुख्य सचिव (अ. व सु), यांचे स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
७. सर्व सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१०. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 


११. arg फिरोज लियाकत, घर नं. ३०, नाईकवडपुरा, ता. संगमनेर, जि. अहमदनगर. 


१२. भिंगारदेव शशांक विजय, मसनतपूर एम.आय.डी.सी., चिकलठाण, 
जि. औरंगाबाद. - ४३१ ००१. 

१३. वळवी राजेंद्र बाबा, रा. मु. हातधुई, पो. खुंटामोडी, ता. अक्राणी, 
जि. नंदुरबार - ४२५ ४१४. 

१४. निवड नस्ती/पोल-१०. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


